कृषि शिक्षणासंदर्भात नवीन धोरण 
निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१/७ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ -: १) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७ अ, 
दि.०६ मे, २०२१. 
२) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७ अ, 
दि.२२ जून, २०२१. 
3) अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिती, नविन कृषि शिक्षण धोरण, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
दि.०६.०९.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि शिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी 


डॉ.एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात 


SOA आहे. या समितीचे सदस्य सचिव डॉ.अ.ल.फरांदे, अधिष्ठाता (कृषि) तथा अध्यक्ष, संचालक 


शिक्षण समन्वय समिती, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी हे दि.३१.०८.२०२१ रोजी नियत 


वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाळे असल्याने त्यांच्या जागी या समितीचे सदस्य डॉ.एस.एस.नारखेडे, 


अधिष्ठाता (कृषि) तथा नव्याने नियुक्‍त झालेले अध्यक्ष, संचालक शिक्षण समन्वय समिती, बाळासाहेब 


सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत तसेच 


डॉ.फरांदे यांचा या समितीमधील कामकाजाचा व एकूणच विद्यापीठ सेवेचा अनुभव पाहता, डॉ.फरांदे 


यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना या समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्‍ती देण्याबाबतची विनंती संदर्भ क्र.३ 


अन्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कृषि शिक्षणासंदर्भात नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी दि.०६.०५.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य सचिव डॉ.अ.ल.फरांदे, अधिष्ठाता 


(कृषि) तथा अध्यक्ष, संचालक शिक्षण समन्वय समिती, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी हे 


दि.३१.०८.२०२१ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांच्या जागी या समितीचे 


सदस्य डॉ.एस.एस.नारखेडे, अधिष्ठाता (कृषि) तथा नव्याने नियुक्‍त झालेले अध्यक्ष, संचालक शिक्षण 


समन्वय समिती, बाळासाहेत सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१/७ अ 


तसेच डॉ.अ.ल.फरांदे यांची सदर समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


सदर समितीसाठी संदर्भाधीन दि.०६.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती जञ्ञाच्या तशा 
लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२९१४४२४९७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Balasaheb 


Kisan Raskar = 


(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. आ. श्री होखर गोविंदराव निकम, ४९२, अनुबंध, मु.पो. सावर्डे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 
) मा. आ. डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील, “तोरणा”, घर क्र. १३८, स्वामी समर्थ मंदिरासमोर, शिवाजीनगर, ता. जि. 
परभणी. 
८) मा. आ. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर, घर क्र.७४८, लक्ष्मी नगर, अभ्यंकर वार्ड, वरोरा, ता. वरोरा, 
जि. चंद्रपूर ४४२ ९०७. 
९) मा.मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधानभवन, मुंबई. 
१३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 
१४) सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देञमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
कुलगुरु. / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
डॉ. एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु, मफुकृवि, राहुरी व मध्यवर्ती कृषि विद्यापीठ, इंफाळ, पुरी निवास, घर नं. 
६५०, वार्ड नं.१३, मोवाड, ता. नरखेड, जि. नागपूर. 
20) डॉ. एस.एस.मगर, माजी कुलगुरु, डॉ. बासाकोकृवि, दापोली, १७ क्र्णानुबंध हौ.सो.,डी.पी.रोड, औंध, 
पुणे ४११००७. 


—O 
— 
A“ 


—O 
ee ws YSeovrvree Pr लयीर उन. जन 


१७ 


-9 
(३ 


१९ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१/७ अ 


29) डॉ. डी.एल.साळे, माजी अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. पंदेकृवि, अकोला, पोस्ट, निगडी खुर्द, ता. जत, जि. सांगळी. 

२२) डॉ.विलास पाटील, माजी अधिष्ठाता (कृषि), वनामकृवि, परभणी, भाग्यलक्ष्मी नगर, बसमत रोड, 
परभणी ४३१४०१. 

२३) डॉ.सतिशा नारखेडे, अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. बासाकोकृवि, दापोली. 

२४) डॉ.अशोक फरांदे, सेवानिवृत्त. 

२५) कार्यासन (७ अ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


